जिल्हा न्यायाधीशा-१, बेलापूर व दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, बेलापूर, नवी मुंबई यांना "कार्यालय 
प्रमुख" आणि "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून 
घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीडीओ ०५२३/प्र.क्र.९२/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ८ मे, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: संकीर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३७/कार्यासन ११ 
दि.९/११/२०२२. 
२. शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: पुरमा ११२२/प्र.क्र.१३५/कार्यासन ११, दि.९/१/२०२३. 
३. शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक: संकीर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३७/कार्यासन ११ 
दि.१/४/२०२३ 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे यांचे पत्र क्र.प्रशा/२७९२/२०२३, दि.२७/४/२०२३ व क्र.प्रशा/२८११/ 
२०२३, दि.२७/४/२०२३ 


प्रस्तावना : 


ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर, नवी मुंबई येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ 
स्तर, ही दोन न्यायालये स्थापन करण्यास व त्याकरीता आव्यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयांसाठी लाक्षणिक 
पुरवणी मागणीद्वारे विधानमंडळात मंजूर झालेला निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील 
अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालये दि.७/४/२०२३ पासून कार्यान्वित झाली आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे 
यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार जिल्हा न्यायाधीडा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापूर व 
दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर, बेलापूर यांना "कार्यालय प्रमुख" आणि "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर, नवी मुंबई येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीशा- 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापूर यांना "कार्यालय प्रमुख" आणि "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांना सदर न्यायालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्याकरीता प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०५२३/प्र.क्र.९२/कार्यासन ११ 


तसेच ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर, नवी मुंबई येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) या 
न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), बेलापूर, यांना "कार्यालय प्रमुख" आणि "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांना सदर न्यायालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर 
करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दिनांक १७/४/२०१५ मधील भाग - पहिला, 
उप विभाग एक, अ.क्र.३, नियम क्र.२ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच 
महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०८१७३९२९६५१२ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 


DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash' 
2. 


jarashtra, 
.5.4.20=a80fef4908844f3f0e39 1 754221 ba7b421d28c86653344 


150a5e31030c791f4b, 


pseudonym=A05C54A04D3293F61521D5E463E799884D63F 286, 
serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537 
D7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 

Da 


tte: 2023.05.08 17:39:52 +05'30' 


(हेमांगी sea) 
कार्यासन अधिकारी 


Wd: 


१) प्रबंधक (निरीक्षणे- 9), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, ठाणे 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापूर, नवी मुंबई, जि.ठाणे. 

५) दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) बेलापूर, नवी मुंबई , जि.ठाणे. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. ठाणे 

७) उप कोषागार अधिकारी,जि.ठाणे 

८) कक्ष अधिकारी का.७/२३/२०,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


